राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये वितरीत निधीमधुन वैयक्तिक शोततळे 
अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता रु.३.७९ कोटी 
निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३/०४/२०१७ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.०३/०७/२०१७ 

३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०३१७/प्र. क्र.१४/राकृवियो कक्ष, दि.१८/०९/२०१७ 

४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.२३/२/२०१८ 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र. २३/राकृवियो कक्ष, दि.१४/०३/२०१८ 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.२८/०३/२०१८ 

७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र.३२/१४-अ, दि.१५/०९/२०१८ 

८. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र. मराफऔवमं/ सा.शेो./ ३७३८/ 
२०१८, दि. ०१/११/२०१८ 

९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०१८/प्र.क्र.२८८/१४-अ, दि.३०/१०/२०१८ 

१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि १०१८/प्र.क्र.२८८/१४-अ, दि.०२/११/२०१८ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या २५ व्या बैठकीत वैयक्तिक शेततळे 
अस्तरीकरण घटक राबविण्याकरिता सन २०१८-१९ मध्ये रु.१९.०० कोटी रक्कमेच्या प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आलेली 
आहे. सदर प्रकल्पाकरिता सन २०१७-१८ मधील अखर्चित निधीतुन रु.१३.१२ कोटी निधी व संदर्भ क्र. ७ च्या शासन 
निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये प्राप्त झालेल्या निधीतुन रु.२.०९ कोटी निधी असा एकूण १५.२१ कोटी निधी 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी 
संदर्भांकित दि.०१/११/२०१८ अन्वये होततळे अस्तरीकरणाची जिल्हास्तरावर कामे पुर्ण झालेले लाभार्थी सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील असल्यामुळे सद्य:स्थितीत सदर प्रवर्गाकरिता रु.३.७९ कोटी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता रु.३.७९ कोटी निधी पुर्नवितरणाव्दारे 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णयः 

अ. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता रु.३.७९कोटी (रुपये तीन 
कोटी एकोण ऐंशी org फक्त) निधी पुर्नवितरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याकरिता सन 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


२०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत पुढील प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आलेला तथापि अद्याप 
अखर्चित असलेला सर्वसाधारण प्रवर्गाचा एकूण ३.७९ कोटी (रुपये तीन कोटी एकोण ऐंशी लाख फक्त) निधी 
वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता पुर्नवितरीत करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. प्रकल्पाचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सन | यापूर्वी | या झासन शिल्लक 
क्र. २०१७-१८ मध्ये वितरीत निधी ।पुर्नवितरीत| निर्णयान्वये | निधी 
प्रकल्पावितरीत| खर्च अखर्चित केलेला । पुर्नवितरीत 
किंमत। निधी निधी | निधी ।करण्यात येत 
असलेला निधी 
शि २ ३ शि प | ६ (४-५) a ८ ९ 
(§-(9+0)} 
| वखार महामंडळाच्या राज्यातील 
गोदामांच्या फरऱ्यांची दुरूस्ती दर्जा 
सुधारणे आणि गडचिरोली, भंडारा, 
गोंदिया व चंद्रपूर जिल्हयातील 23.88] १३.०० २.८९, १०.११ | ७.४५ २.६६ - 
वखार महामंडळाच्या वखार 
केंद्रांवर सिमेंट रस्त्यांची निर्मिती. 
२. | द्रोणागिरी (जेएनपीटी) येथे नाशवंत 
कृषी मालाच्या आयात- | ५.०० भा 0,03] ०.९७ oe ०.९७ भा 
निर्यातीसाठी सुविधा केंद्र उभारणे 
३ | वखार महामंडळामार्फत ८ ठिकाणी 
काढणीपश्वात हाताळणी व्यवस्थेसह २२.५० भा ०.२६|०.७४३० ना ०.१६ [0.4 
मल्टी चेंबर शीतगृहांची निर्मिती 
बव पापकोत aloe 49.88} १५ ३.१८) ११.८२ | ७.४५ ३.७९ | 0.42 
(वखार महामंडळ) 


२. या शासन निर्णयान्वये वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण या प्रकल्पाकरिता परिच्छेद क्र. १ मधील अ नुसार 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.३.७९ कोटी निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांकडून परत घेऊन तो पुर्नवितरणाव्दारे 
व्यवस्थापकीय संचालक (मराफऔवमं) यांना उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्त (कृषि) यांनी करावी. 

३. या शासन निर्णयान्वये प्रवर्गनिहाय वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा संबंधित प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ 
देण्यासाठी विनियोग करावा, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर 
थेट लाभ KAA (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८१११३१५२८४३०९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 


5 h ri ka nt ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 bee ff 
faa62085c34db6bfd8c, 


ialINumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3: 
C h a nN d "वि ka nt A nN d g e कर ककवा ताव पावना Anas 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१०. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१५. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


